नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव, भोकर, उमरी,बिलोली 
व धर्माबाद तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून THAT करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र.मु.अ.नां./२०२१-२२/आरेखक/८८, दि. २४/०१/२०२२. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव, भोकर, उमरी, बिलोली व धर्माबाद तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव, भोकर, उमरी, बिलोली व धर्माबाद तालुक्‍यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
१ रामा २५१ धावरी थेरबने | प्रमुख जिल्हा | 0/00 ते 22/300 ७३.१८० | राज्यमार्ग -४१९ 
सोमठाना किनी west ।मार्ग-२० २२.३०० कि.मी. कि.मी. 
न ae pas प्रमुख जिल्हा ०/०० ते ३५/ २८० 
चा ante मार्ग-३५ ३५.२८० कि.मी. 
सोमठाणा गोरठा जामगाव प्रमुख जिल्हा 
कुदळा बोळसा भायेगाव प्रमुख जिल ०/०० ते १०/०० 
कुदळा बोळसा भायेगाव 
अंतरगाव सावरखेडा कृष्णुर मार्ग-३२ १०.०० कि.मी. 
अंतरगाव सावरखेडा कृष्णुर 
यस्ता प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ५/६०० 
ी 
मार्ग -११ ५.६०० कि.मी 
२. | राज्यसिमा बन्नाळी धर्मवाद | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ४२/४०० | ४२.४०० | राज्यमार्ग -४२० 
सिरसखोड A संगम मार्ग-४१ ४२.४०० कि.मी कि.मी. 
हुनगुदा नागणी माचनुर 
गंजगाव येसगी ते राममा-६३ 
पर्यंत रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


३. ।उमरी वाघाळा धानोरा । प्रमुखजिल्हा | ०/०० ते १५/७५० | ३७.०० राज्यमार्ग -४२१ 
करखेली सायखेड जारीकोट मार्ग-४० १५.७५० कि.मी कि.मी. 
वच ते क क अंगव नित्हा | Oe eee 
nae मार्ग-४२ २१.२५० कि.मी 
। 
४. | राममा-१६१ A ते घुगराळा | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ३९/३०० | ३९.३०० | राज्यमार्ग -४२२ 
रुई  बळेगाव कौडगाव मार्ग-३८ ३९.३०० कि.मी कि.मी. 
हातणी बोरजुनी करकाळा 
गोळेगाव वाघलवाडा 
पिंपळगाव येळेगांव करखेली 
चिकना येताळा रामा-२६० 
रस्ता. 
५. | देवठाना नांदा खु. सोनारी | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १८/०० =| ६०.८०० | राज्यमार्ग-४२३ 
राममा-६१ जामदरी दौर मार्ग-१२ १८.०० कि.मी कि.मी. 
सायाळ रायखेड हस्सापुर | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ७/४०० 
बेंबारी कळगांव कारला मार्ग-३६ ७.४०० कि.मी 
पळसगांव ढोल उमरी । प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते २४/४०० 
शिवणगांव शिंदी हुंडा ते मार्ग-३७ २४.४०० कि.मी 
प्रजिमा-८३ रस्ता. प्रमुख जिल्हा 0/00 ते ११/०० 
मार्ग-३२ ११.०० कि.मी 
एकूण २५२.६८० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत २५२.६८० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१३३२.९२०-- २५२.६८०) म्हणजेच १५८५.६०० 
कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५२.६८० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (३३२१.३५०- २५२.६८०) म्हणजेच ३०६८.६७० कि.मी. इतकी होईल. 


प्रति, 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३०३१७२७४५१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 


GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


८816 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


2) 


n S&S ८:४0 


me) 


१०) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


